एशियन गेम्स व पॅरा एशियन गेम्स या 
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या 
राज्यातील खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निवियो-३२२३/प्र.क्र.१५७/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. क्रीडाधो ३११२३/प्र.क्र.२९/क्रीयुसे-३, 
दि. २८/०४/२०१४ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. क्रीडाधो ३२१७/प्र.क्र.१२२/क्रीयुसे-३, दिनांक 
०७/१०/२०१७ 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३ 
४) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक आंखेआस/एशियन गेम्स/प्रस्ताव/ 
/२०२३-२४/का-६/२६७०, दि. २३ ऑगस्ट, २०२३ व दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२३ 
५) शासन पत्र क्र. निवियो-२०२३/प्र.क्र. १९२/क्रीयुसे-३, दि. २१ सप्टेंबर, 2023 
प्रस्तावना : - 
महाराष्ट्र राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करुन पदक विजेते खेळाडू 
तयार व्हावेत तसेच राज्यातील खेळाडूंना अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे व 
अत्युत्कृष्ट कामगिरी करण्याकरिता आवश्‍यक असलेले तज्ञ क्रीडा प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण, 
प्रवास खर्च, उपकरणे-क्रीडा साहित्य, इ. उपलब्ध करता यावेत यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्याची योजना संदर्भ 
क्र.(१) येथील शासन निर्णय, दि. २८ एप्रिल, २०१४ अन्वये लागू केली आहे. त्यानुसार चीन येथे होणाऱ्या एशियन 
गेम्स-२०२२ करीता निवड झालेल्या ५३ खेळाडूंना व पॅरा एशियन गेम्स-२०२२ करीता निवड झालेल्या १३ 
खेळाडूंना अशा एकूण ६६ खेळाडूंना परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करुन पदक विजेते खेळाडू 
तयार व्हावेत तसेच राज्यातील खेळाडूंना अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे व 
अत्युत्कृष्ट कामगिरी करण्याकरिता आवश्‍यक असलेले तज्ञ क्रीडा प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण, 
प्रवास खर्च, उपकरणे-क्रीडा साहित्य, इ. उपलब्ध करता यावेत यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्याची योजना संदर्भ 
क्र.(१) येथील शासन निर्णय, दि. २८ एप्रिल, २०१४ अन्वये लागू केली आहे. त्यानुसार चीन येथे होणाऱ्या एशियन 
गेम्स-२०२२ करीता निवड झालेल्या ५३ खेळाडूंना व पॅरा एशियन गेम्स-२०२२ करीता निवड झालेल्या १३ 
खेळाडूंना अशा एकूण ६६ खेळाडूंना “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद खेळाडू स्पर्धेत सहभागी झाले किंवा कसे याबाबत 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी खातरजमा करावी व स्पर्धेत सहभागी झालेल्या खेळाडूंनाच अर्थसहाय्य 
देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-३२२३/प्र.क्र.१५७/क्रीयुसे -३ 


२. "मागणी क्रमांक: ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा-१०४, (०८) (०४) आंतरराष्ट्रीय क्रीडापटूंना प्रशिक्षण, 
खेळाचे सामान, मार्गदर्शन शुल्क इत्यादींसाठी सहाय्य (कार्यक्रम) (२२०४ ५६५३) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 
या लेखाशिर्षाखाली रू. ३.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. यामधून रू. ३.४० लक्ष 
इतका निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आला असून उर्वरित रू. २.९६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (क्रीडा व युवक सेवा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. एशियन गेम्स-२०२२ व पॅरा एशियन गेम्स-२०२२ करीता निवड झालेल्या खेळाडूंना तात्पूरत्या स्वरूपात 
शिवछत्रपती क्रीडापीठ अंतर्गत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळूंगे, बालेवाडी, पुणे येथील क्रीडा सुविधापोटी जमा 
होणाऱ्या रकमेतून अग्रीम स्वरूपात दिलेल्या अर्थसहाय्याच्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्याच्या अटीवर संदर्भ क्रमांक 
(4) येथील पत्रान्वये अर्थसहाय्य करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर रकमेपैकी रू. २.९१ 
कोटीची प्रतिपूर्ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८८५/२०२३/व्यय- 
५, दि. २६ सप्टेंबर,२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१०१७२२३१४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
H A | LA A A N DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a022aa350b02721b783553b5f04e9a637bb746c09f7ca3701d55e5 
feb1b5b141, postalCode=400032, st=Maharashtré 


YADAV ण डी 
(शैला ब. यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
६. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 
८. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 
९. अवर सचिव अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-३२२३/प्र.क्र.१५७/क्रीयुसे -३ 


शासन निर्णय क्रमांक : निवियो-२०२३/प्र.क्र.१५७/क्रीयुसे-३, दि. १० ऑक्टोबर, २०२३ 


परिशिष्ट“ अ 
एशियन गेम्स व पॅरा एशियन गेम्स, २०२२आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या राज्यातील अधिकृत 
खेळाडूंची यादी. 
(रक्‍कम लाखात) 
अ.क्र खेळाडूचे नाव खेळ जिल्हा आर्थिक सहाय्य 
शिफारस रक्‍कम 
१ | शशिकला आगाऱी-13३५७९ | सायकलिंग भंडारा रु. ५.०० 
२ | मयुरी लुटे- TRACK सायकलिग भंडारा रु. ५.०० 
३3 | धीरज दिनकर बिराजदार स्पोर्टस्‌ tess far उस्मानाबाद रु. ५.०० 
४ | सानीया फारूख शेख Sport Climbing पुणे रु. ५.०० 
५ | प्रथमेश जवकार-कंपाउंड । आर्चरी बुलढाणा रु. ५.०० 
६ | अदिती स्वामी-कंपाउंड आर्चरी सातारा रु. ५.०० 
७ । ओजस देवतळे-कंपाउंड आर्चरी नागपूर रु. ५.०० 
८ | तुषार शोळके-रिकव्हर आर्चरी अमरावती रु. ५.०० 
९ । वैष्णवी फाळके हाको सातारा रु. ५.०० 
१० | चिराग tet बडमिंटन मुंबई रु. ५.०० 
११ | मालविका बनसोड बॅडमिंटन नागपूर रु. ५.०० 
१२ । अविनाश साबळे (ARMY)- | अथलेटिक्स बीड रु. ५.०० 
(3000 steeple chase) 
१३ । सर्वेश कुसारे -high jump — | अँथलेटिक्स नाशिक रु. ५.०० 
१४ | ऐश्वर्या मिश्रा-४००॥॥ अंथलेटिक्स मुंबई रु. ५.०० 
१५ | मृण्मयी साळगावकर रोइंग नाशिक रु. ५.०० 
१६ | धनंजय पांडे रोइंग रायगड रु. ५.०० 
१७ | वीरधवल खाडे स्विमिग मुंबई रु. ५.०० 
१८ | पलक aT स्विमिंग मुंबई रु. ५.०० 
१९ | सिध्दार्थ परदेशी डायव्हिग पुणे रु. ५.०० 
२० | विक्रम इंगळे स्पीड स्केटिंग पुणे रु. ५.०० 
२१ | सिध्दांत कांबळे स्पीड स्केटिंग पुणे रु. ५.०० 
२२ | दिनेश नानल स्केटींग- इनलाइन । पुणे रु. ५.०० 
२३ | विश्वेश पाटील स्केटींग- इनलाइन । पुणे रु. ५.०० 
२४ | श्रेयशी जोशी स्केटींग- इनलाइन । पुणे रु. ५.०० 
२५ | स्वप्निल कुसाळे शुटींग कोल्हापूर रु. ५.०० 
२६ | रुद्राक्ष पाटील शुटींग ठाणे रु. ५.०० 
२७ । आशिष विवेक लिमये घोडसवारी पुणे रु. ५.०० 
२८ | अनिकेत जाधव फुटबॉल कोल्हापूर रु. ५.०० 
२९ | दिया चितळे टेबलटेनिस मुंबई उपनगर | रु. ५.०० 
३० | विदीत गुजराती बुध्दीबळ नाशिक रु. ५.०० 
३१ | क्र्तुराज गायकवाड क्रिकेट पुणे रु. ५.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-३२२३/प्र.क्र.१५७/क्रीयुसे -३ 


अ.क्र | खेळाडूचे नाव खेळ जिल्हा आर्थिक सहाय्य 
शिफारस रक्‍कम 
३२ । राहूल त्रिपाठी क्रिकेट पुणे रु. ५.०० 
३३ | जितेश शर्मा क्रिकेट अमरावती रु. ५.०० 
३४ । स्मृती मानधना क्रिकेट सांगली रु. ५.०० 
३५ | जेमिमाह राड्रीग्ज क्रिकेट मुंबई रु. ५.०० 
३६ | देविका वैद्य क्रिकेट पुणे रु. ५.०० 
३७ | जॅगी शिव दसन ब्रिज मुंबई रु. ५.०० 
३८ | राजू तोलानी ब्रिज मुंबई रु. ५.०० 
३९ | राजीव खंडेलवाल ब्रिज मुंबई रु. ५.०० 
४० | हिमानी खंडेलवाल ब्रिज मुंबई रु. ५.०० 
४१ | महेश माणगांवकर स्क्वॉश मुंबई रु. ५.०० 
४२ । प्रार्थना ठोंबरे लॉनटेनिस सोलापूर रु. ५.०० 
४३ | त्रततुजा भोसले लॉनटेनिस पुणे रु. ५.०० 
४४ | सिध्देश्वर डोईफोडे सेलिंग बीड रु. ५.०० 
४५ | रामया सरावनन सेलिंग मुंबई रु. ५.०० 
४६ | अस्लम इमानदार कबड्डी अहमदनगर रु. ५.०० 
४७ | आकाश शिदे कबड्डी नाशिक रु. ५.०० 
४८ | स्नेहल शिदे कबड्डी पुणे रु. ५.०० 
४९ | शिरीन लिमये बास्केटबॉल पुणे रु. ५.०० 
yo | सिया देवधर बास्केटबॉल नागपूर रु. ५.०० 
५१ | आकांशा कत्तकडे रग्बी नाशिक रु. ५.०० 
५२ | कल्याणी पाटील रग्बी कोल्हापूर रु. ५.०० 
५३ | वैष्णवी पाटील रग्बी कोल्हापूर रु. ५.०० 
एकूण रक्‍कम | रु. २६५.०० 
पॅरा एशियन गेम्स- २०२२ 
१ | aR ore परा बंडमिंटन मुंबई रु. २.०० 
२ | प्रेम कुमार अले पॅरा बॅडमिंटन पुणे रु. २.०० 
३ | सुकांत कदम पॅरा बँडमिंटन सांगली रु. २.०० 
४ | सचिन खिलारी-7 ६० परा अँथलेटिक्स सांगली रु. २.०० 
4 | भाग्यश्री जाधव-7 ३४ शॉट । पॅरा अथलेटिक्स नांदेड रु. २.०० 
६ | दिलीप गावित-1४६- १००, | परा अँथलेटिक्स नाशिक रु. २.०० 
२००,४०० 
७ । प्रणव देसाई- ६४ 900,200 | परा अंथलेटिक्स ठाणे रु. २.०० 
८ । आदिल अन्सारी परा आर्चरी ठाणे रु. २.०० 
९ | स्वरूप उन्हाळकर पॅरा शुटिंग कोल्हापूर रु. २.०० 
qo. | श्री. सुयश जाधव ५०मी. फ्री स्टाईल पुणे रू. २.०० 
११. | श्री. स्वप्निल पाटील ५०मी. फ्री स्टाईल | कोल्हापूर रू. २.०० 
१२. | श्रीम. वैष्णवी जगताप ४०० मी. wl स्टाईल रू. २.०० 
१३ | श्रीम.साश्रती नाकाडे १०० मी. बटरप्लाय रू. २.०० 
एकूण रक्‍कम रू. २६.०० लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


